महाराष्ट्र शासन 
तत्काळ 
क्र.प्रतिनि-२०१८/प्र.क्र.१५९/का-१४ 
सामान्य प्रशासन विभाग 
मंत्रालय, मादाम कामा मार्ग, 
हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक :-२८.०९.२०१८ 


प्रति, 
सह /उप सचिव, 
सर्व मंत्रालयीन विभाग (आस्थापना), 
मंत्रालय, मुंबई- ४०० ०३२. 
विषय- मृद व जलसंधारण आयुक्तालय, औरंगाबाद या कार्यालयातील अपर आयुक्त 
(प्रशासन) हे पद प्रतिनियुक्तीने भरण्याबाबत. 
मंत्रालयीन सह सचिव यांचेकडून इच्छुकता मागणी. 
महोदय/ महोदया, 


मृद व जलसंधारण आयुक्तालय, औरंगाबाद या कार्यालयातील अपर आयुक्त (प्रशासन) हे पद 
मंत्रालयीन सह सचिव संवर्गातून प्रतिनियुक्तीने भरावयाचे आहे. 


२. त्यानुषंगाने सर्व मंत्रालयीन प्रशासकीय विभागांना विनंती करण्यात येते की, मृद व जलसंधारण 
आयुक्तालय, औरंगाबाद या कार्यालयातील अपर आयुक्‍त (प्रशासन) या पदावर प्रतनियिक्तीने जाण्यासाठी 
इच्छुक असलेल्या आपल्या विभागातील सह सचिवांची नावे, त्यांचे मागील पाच वर्षांच्या गोपनीय अहवालांच्या 
प्रमाणित प्रतींसह, वैयक्तिक माहिती (Bio-data), संपूर्ण सेवा तपशील (कालावधी, विभाग, पद), ना-विभागीय 
चौकशीचे प्रमाणपत्र व विभागाचे ना-हरकत प्रमाणपत्र इ. माहिती या विभागाकडे दि.०५.१०.२०१८ पर्यंत 
निश्चितपणे प्राप्त होतील अज्ञा रितीने पाठविण्यात यावी. तसेच कोणीही अधिकारी इच्छुक नसल्यास निरंक 
असेही या विभागास कळवावे, ही विनंती. 


3. सदर पत्राची Wa महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आली असून त्याचा संगणक संकेतांक २०१८०९२८१६३९१६६१०७ असा आहे. सदर पत्र डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


आपला विश्वासू 


Digitally signed by Gajanan Bhimrao Gurav 
Of Maharashi 
Administration Department, postalCode=400032, st=Maharash 


Gajanan Bhimrao Gurav कड roe omoarraaascrectned 


INumber=54b 1 1b1ccbde577d7 1dce3b313c3fefSde2ad659e360F 
73b682d6b6fccb8aecf, 
Date: 2018.09.28 16:43:28 +05'30' 


(ग.भि.गुरव) 
अवर सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग 
प्रत, 
निवड नस्ती, कार्या.१४. 


